RNI No. MAHBIL /2009/31733 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-अ 


वर्ष ९, अंक १२(२)] बुधवार, जानेवारी २५, २०२३/माघ ५, शके १९४४ [पृष्ठे ८, किंमत: रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक 22 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


नगरविकास विभाग 


मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जानेवारी २०२३. 


अधिसूचना 


भारतीय संविधान. 


क्रमांक एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.१३९/नवि-१४.--भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ चे परंतुक आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (महा. १९६५ चा ४०) चे कलम ७५अ चे पोट-कलम (१) व (२) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि या बाबतीत सर्व संबंधित विद्यमान नियम, आदेश किंवा अनुदेश अधिक्रमित करून, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील 
सह आयुक्‍त, गट-अ, उपायुक्‍त, गट-अ/ मुख्याधिकारी, गट-अ(निवडश्रेणी ), सहायक आयुक्‍त, गट-आअ/ मुख्याधिकारी, गट-अ, व 
सहायक आयुक्‍त, गट-ब/ मुख्याधिकारी, गट-ब या पदांच्या सेवाप्रवेशाचे विनिमय करणारे नियम करणारे पुढील नियम करीत आहेत :-- 
१. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ: (१) या नियमांना महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवा (सेवा प्रवेश) नियम, २०२३ म्हणून 

संबोधण्यात येईल. 


(२) सदर नियम शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 
२. व्याख्या: (१) या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,-- 


(अ)“ नियुक्‍ती प्राधिकारी ” म्हणजे उमेदवारास शासकीय सेवेतील संबंधित पदावर नियुक्‍ती देण्यास प्राधिकृत असलेले 
सक्षम प्राधिकारी ; 

(ब) “ सहायक आयुक्‍त, गट-अ ” म्हणजे नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.१५२/ 
नवि-१४, दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२० अन्वये नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय अंतर्गत संवर्गातील पूर्वीचे सहायक संचालक, 
गट-अ हे पदनाम धारण करणारे अधिकारी ; 


(१) 
भाग चार-अ-२१-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २५, २०२३/माघ ५, शके १९४४ 


(क) “ सहायक आयुक्‍त, गट-ब ” म्हणजे नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.१५२/ 
नवि-१४, दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२० अन्वये नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय अंतर्गत संवर्गातील पूर्वीचे सहायक संचालक, 
गट-ब हे पदनाम धारण करणारे अधिकारी ; 

(S) “ आयोग ” म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ; 

(इ) “ पदवी ” म्हणजे सांविधिक विद्यापीठाची पदवी ; 

(फ) “ संचालनालय ” म्हणजे नगरविकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय ; 

(ग) “ उपायुक्‍त, गट-अ ” म्हणजे नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.१५२/नवि-१४, 
दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२० अन्वये नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय अंतर्गत संवर्गातील पूर्वीचे उप संचालक, गट-अ हे 
पदनाम धारण करणारे अधिकारी ; 

(ह) “ पदोन्नतीसाठी पात्रता ” म्हणजे सामान्य प्रशासन विभागाने पदोन्नतीच्या पात्रतेबाबत वेळोवेळी नियम, परिपत्रक 
किंवा आदेश या नुसार विहित केलेल्या अटी व शर्ती या नुसारची पदोन्नतीसाठीची पात्रता ; 


(ई) “ शासन ” म्हणजे महाराष्ट्र शासन; 

(ज) “ सह आयुक्‍त, गट-अ ” म्हणजे नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०१९/प्र.क्र. १५२/ 
नवि-१४, दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२० अन्वये नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय अंतर्गत संवर्गातील पूर्वीचे सह संचालक, 
गट-अ हे पदनाम धारण करणारे अधिकारी ; 

(के) “ मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा ” म्हणजे शासनाने या संदर्भात वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमानुसार महाराष्ट्र 


नगरपरिषद राज्य सेवेच्या संवर्गामधील कर्मचाऱ्यांची सहायक आयुक्‍त, गट-ब किंवा मुख्याधिकारी, गट-ब या पदावर 
पदोन्नतीसाठी आयोगामार्फत घेण्यात येणारी परीक्षा ; 


(ल) “ महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्य सेवा ” म्हणजे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी राज्यसेवा 
(समावेशन, नेमणुका व सेवेच्या शर्ती) नियम, २००६ अन्वये समाविष्ट असलेला पदांचा संवर्ग. 


(म) “महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवा ” म्हणजे नगरपरिषद मुख्याधिकारी संवर्गातील मुख्याधिकारी, गट-अ 
(निवडश्रेणी ), मुख्याधिकारी, गट-अ व मुख्याधिकारी, गट-ब आणि नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या अंतर्गत 
सह आयुक्‍त, गट-अ, उपायुक्‍त, गट-अ, सहायक आयुक्‍त, गट-अ व सहायक आयुक्‍त, गट-ब या पदाचा समावेश असलेली 
सेवा; 


(२) या नियमांमध्ये वापरलेले परंतु या नियमात परिभाषित न केलेल्या शब्द ब अभिव्यक्ती यांना महाराष्ट्र नगरपरिषदा, 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (महा. १९६५ चा ४०) व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ 
(महा. १९४९ चा ५९) मध्ये त्यांना ठरवून दिलेला संबंधित अर्थ असेल. 


३. सह आयुक्‍त, गट-अ या पदावर नियुक्‍ती उपायुक्त, गट-अ किंवा मुख्याधिकारी, गट-अ (निवडश्रेणी ) या दोन पदांच्या 
एकत्रित सेवा ज्येष्ठता आधारे संबंधित पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतकी सलग नियमित सेवा झालेल्या ब पदोन्नतीसाठी 
पात्रता धारण करणाऱ्या योग्य व्यक्तींच्या पदोन्नतीने करण्यात येईल. 


४. उपायुक्‍त, गट-अ या पदावर नियुक्‍ती सहायक आयुक्‍त, गट-अ किंवा मुख्याधिकारी, गट-अ या दोन पदांच्या एकत्रित 
सेवा ज्येष्ठता आधारे संबंधित पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतकी सलग नियमित सेवा झालेल्या व पदोन्नतीसाठी पात्रता धारण 
करणाऱ्या योग्य व्यक्तींच्या पदोन्नतीने करण्यात येईल. 


५. सहायक आयुक्‍त, गट-अ/ मुख्याधिकारी, गट-अ या पदावरील नियुक्त्या पुढील मार्गाने करण्यात येतील, — 


(अ) (7) मुख्याधिकारी, गट-ब या पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नसलेली सलग नियमित सेवा झालेल्या व पदोन्नतीसाठी 
पात्रता धारण करणाऱ्या योग्य व्यक्‍तीच्या पदोन्नतीने ; किंवा 


(7१7) या अधिसूचनेच्या दिनांकास नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या अंतर्गत सहायक आयुक्‍त, गट-बया पदावर 
तीन वर्षांपेक्षा कमी नसलेली सलग नियमित सेवा असलेल्या व पदोन्नतीसाठी पात्रता धारण करणाऱ्या योग्य व्यक्‍तीच्या 
पदोन्नतीने ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २ ५, २०२३/माघ ५, शके ९९डड 3 
स्पष्टीकरण : सदर खंड (अ) अंतर्गत पदोन्नतीच्या प्रयोजनार्थ दोन स्वतंत्र ज्येष्ठता सूची ठेवण्यात येतील व नियम 
७ मध्ये या पदावर पदोन्नतीसाठी विहित केलेल्या प्रमाणाच्या अधीन ९५:०५ या पदोन्नतीचे प्रमाणात असेल. 


परंतु असे की, सहायक आयुक्‍त, गट-ब हे पद धारण करणाऱ्या व्यक्तींची सामाईक ज्येष्ठता सूची संपुष्टात आल्यावर 
आणि सहायक आयुक्‍त, गट-ब व मुख्याधिकारी, गट-ब यांची नियम ६ नुसार सामाईक ज्येष्ठता सूची ठेवण्यात येईल ; किंबा 


(ब) आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धात्मक परिक्षेच्या निकाला आधारे शिफारस करण्यात आलेल्या ब खालील 
अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारामधून नामनिर्देशनाद्वारे :-- 

(7) वयोमर्यादा : 

(अ) किमान वयोमर्यादा : एकोणीस वर्षे पूर्ण. 


(ब) कमाल वयोमर्यादा : खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी बयाच्या ३८ वर्षापेक्षा कमी ब मागासवर्गीय प्रवर्गातील 
व्यक्तींसाठी ४३ वर्षांपेक्षा कमी ; 


(ii) शैक्षणिक पात्रता : सांविधिक विद्यापीठाची पदवी. 
६. सहायक आयुक्‍त, गट-ब किंवा मुख्याधिकारी, गट-ब या पदावरील नियुक्त्या पुढील मार्गाने करण्यात येतील :-- 


(अ) नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या अंतर्गत आधिक्षक, गट-ब ( अराजपत्रित) या पदावर तीन वर्षे पेक्षा कमी 
नसलेली सलग नियमित सेवा असणाऱ्या व पदोन्नतीसाठी पात्रता धारण करीत असलेल्या योग्य व्यक्‍तीच्या पदोन्नतीने; किंवा 


(ब) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (समावेशन, नेमणुका व सेवाशर्ती) नियम, २००६ चे 
परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद पदावर किमान ५ वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या योग्य व्यक्‍तीची आयोगाकडून संचालित करण्यात येणाऱ्या 
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे योग्य व्यक्‍तीच्या पदोन्नतीने; किंबा 


(क) आयोगांकडून घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धात्मक परिक्षेच्या निकाला आधारे शिफारस करण्यात आलेल्या व खालील 
अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारामधून नामनिर्देशनाद्वारे, 


(7) शैक्षणिक पात्रता : सांविधिक विद्यापीठाची पदवी.; 
(ii) वयोमर्यादा :-- 
(अ) किमान वयोमर्यादा : एकोणीस वर्षे पूर्ण. 
(ब) कमाल वयोमर्यादा : खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी वयाच्या ३८ वर्षापेक्षा कमी व मागासवर्गीय प्रवर्गातील 
व्यक्तींसाठी ४३ वर्षांपेक्षा कमी. 
७. नियम ५ मध्ये नमूद पदांवर पदोन्नती व नामनिर्देशन याद्वारे नियुक्‍ती चे प्रमाण अनुक्रमे ७५:२५ असे राहील : 


परंतु असे की, पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्याकरीता योग्य उमेदवार उपलब्ध नसतील तर, नियुक्‍ती प्राधिकार्‍याच्या सहमतीने त्या 
विशिष्ट भरती वर्षासाठी पदोन्नती व नामनिर्देशन याद्वारे करावयाच्या नियुक्तीचे प्रमाण शिथिल करून सदर पदे नामनिर्देशनाद्वारे 
भरता येतील. 


८. नियम ६ मध्ये नमूद पदांवर पदोन्नती, मर्यादित विभागीय परीक्षा व नामनिर्देशन याद्वारे नियुक्तीचे प्रमाण अनुक्रमे 
०५:२०:७५ असे राहीलः 


परंतु असे की, पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्याकरिता योग्य उमेदवार उपलब्ध नसतील तर नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याच्या सहमतीने त्या 
विशिष्ट भरती वर्षासाठी पदोन्नती व नामनिर्देशन याद्वारे करावयाच्या नियुक्तीचे प्रमाण शिथिल करून सदर पदे नामनिर्देशनाद्वारे 
भरता येतील. 


९. नियम ३ अथवा ४ मधील नमूद दोन्ही पदांसाठी ज्येष्ठता सूची एकत्रित करताना एकत्रित ज्येष्ठता सूचीतील ज्येष्ठता 
क्रमांक हा संबंधित पदावरील नियुक्तीच्या दिनांकानुसार निर्धारित होईल. तसेच, दोन्ही पदांवरील दोन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍तीचा 
दिनांक एकच असल्यास वयाने ज्येष्ठ असलेल्या अधिकाऱ्यास ज्येष्ठता यादीत प्राधान्य देण्यात येईल. 


भाग चार-अ-२१-१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २५, २०२३/माघ ५, शके १९४४ 


go, नियम ५ अथवा ६ मधील नमूद पदांवर नामनिर्देशनाने नियुक्‍त होणारी व्यक्‍ती ही दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता 
परिविक्षाधीन राहील. सदर परिविक्षाधीन कालावधी कमाल एका वर्षाने वाढविता येईल व या पदावर नियुक्‍त होणाऱ्या व्यक्‍तीने 
सदर परिविक्षाधीन कालावधी यशस्वीपणे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. एखाद्या व्यक्‍तीने विहित कालावधीत परिविक्षाधीन कालावधी 
यशस्वीपणे पूर्ण न केल्यास अथवा नियुक्‍त झालेल्या पदासाठी तो अयोग्य असल्याचे आढळल्यास सदर व्यक्‍तीच्या सेवा समाप्त 
होण्यायोग्य असतील. 


११. नियम ५ अथवा ६ मधील नमूद पदांवर नामनिर्देशनाने नियुक्‍त होणाऱ्या व्यक्‍तीने एकत्रित परीविक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या 
अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करून, विहित केलेली असल्यास विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 


१२. (2) सदर पदावर पदोन्नतीने नियुक्‍ती होण्यापूर्वी मराठी व हिंदी भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण झाले अथवा त्यापासून सूट 
मिळाली असल्याची बाब वगळता, नियम ३ अथवा ४ मधील नमूद पदांवर पदोन्नतीने नियुक्‍त होणार्‍या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र शासनाने 
वेळोवेळी विहित केल्यानुसार मराठी व हिंदी भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 


(२) सदर पदावर पदोन्नतीने नियुक्‍ती होण्यापूर्वी मराठी व हिंदी भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण झाले अथवा त्यापासून सूट मिळाली 
असल्याची बाब वगळता, नियम ५ अथवा ६ मधील नमूद पदांवर पदोन्नतीने नियुक्‍त व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विहित 
केल्यानुसार मराठी व हिंदी भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. सदर परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय पुढील वार्षिक वेतनवाढ 
अथवा पदोन्नतीच्या पुढील पदावर पदोन्नतीने नियुक्‍त होण्यासाठी सदर व्यक्‍तीला पात्र समजण्यात येणार नाही. 


१३. (१) सदर पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती होण्यापूर्वी संगणक अर्हता प्रचालन प्रमाणपत्र धारण करण्यापासून सूट मिळाली 
असल्याची बाब वगळता, नियम ३ अथवा ४ मधील नमूद पदांवर नामनिर्देशनाने नियुक्‍त होणाऱ्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र शासनाने 
वेळोवेळी विहित केलेल्या नियम अथवा आदेशानुसार विहित संगणक अर्हता प्रचालन प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक आहे. 


(२) सदर पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती होण्यापूर्वी संगणक अर्हता प्रचालन प्रमाणपत्र धारण करण्यापासून सूट मिळाली 
असल्याची बाब वगळता, नियम ५ अथवा ६ मधील नमूद पदांवर नामनिर्देशनाने नियुक्‍त होणाऱ्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र शासनाने 
वेळोवेळी विहित केलेल्या नियम अथवा आदेशानुसार विहित संगणक अर्हता प्रचालन प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक आहे. 
सदर प्रमाणपत्र धारण केल्याशिवाय पुढील वार्षिक वेतनवाढ अथवा पदोन्नतीच्या पुढील पदावर पदोन्नतीने नियुक्‍त होण्यासाठी 
सदर व्यक्‍तीला पात्र समजण्यात येणार नाही. 


१४. (१) नियम ५ अथवा ६ मधील नमूद पदांवर नामनिर्देशनाने नियुक्‍त होण्यासाठी शिफारस होणाऱ्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (छोटे कुटुंब घोषणापत्र) नियम, २००५ अथवा शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियम आदेश अथवा संलेखानुसार 
छोट्या कुटुंबाबाबत घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 


(२) छोटे कुटुंब घोषणापत्र सादर करण्याच्या दिनांकास दोन अपत्यांपेक्षा जास्त असणारी व्यक्‍ती शासकीय सेवेत नियुक्‍ती 
मिळण्यास अपात्र असेल. 


(३) शासकीय सेवेत नियुक्‍ती मिळाल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीस नियुक्तीच्या वेळेस अथवा त्यानंतर दोन पेक्षा जास्त अपत्ये 
असल्याचे सिद्ध झाल्यास शासन सेवेतील सदर पदावर कार्यरत राहण्यासाठी अपात्र ठरविण्यात येईल. 


वेळोवेळी 


१५. कोणत्याही शासकीय सेवकाची शासकीय सेवेत नियुक्‍ती झाल्यानंतर शासनाने वेळोवेळी जारी केलेले नियम, आदेश 
अथवा निर्णय यामधील अटी व शर्ती संबंधित शासकीय सेवकास लागू असतील. 


१६. नियम ३, ४, ५ व ६ मधील नमूद पदांवर नियुक्‍त होणारी व्यक्‍ती ही महाराष्ट्र राज्यात कुठेही बदली होण्यास पात्र 
असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले, 
शासनाच्या उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, जानेवारी 24, २०२३/माघ ५, शके १९४४ षु 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya (Main Building), 4th Floor, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mumbai 400 032, dated 25th January, 2023. 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 


No. MCO-2020/C.R.189/UD-14.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 
of the Constitution of India read with sub-sections (7) and (2) of section 75A of the Maharashtra 
Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965) and 
in supersession of all the existing rules, orders or instruments issued in this behalf, the Governor of 
Maharashtra is hereby pleased to make the following rules regulating recruitment to the posts of Joint 
Commissioner, Group-A, Deputy Commissioner, Group-A/Chief Officer, Group-A(Selection Grade), 
Assistant Commissioner, Group-A/ Chief Officer, Group-A and Assistant Commissioner, Group-B/ 
Chief Officer, Group-B in the Maharashtra Urban Administrative Service under the administrative 
control of the Urban Development Department, namely :— 


1. Short title and commencement.— 1) These rules may be called the Maharashtra Urban 
Administrative Service (Recruitment) Rules, 2023. 


(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette. 
2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,— 


(a) “Appointing Authority” means authority competent to appoint a candidate on the 
concerned post in the Government Service; 


(6) “Assistant Commissioner, Group-A” means officers holding the post previously 
designated as Assistant Director, Group-A in the cadre under the Directorate of Municipal 
Administration as per the Urban Development Department, Government Resolution 
No. MCO-2019/C.No.152/UD-14, dated the 5th August 2020; 


(c) “Assistant Commissioner, Group-B” means officers holding the post previously 
designated as Assistant Director, Group-B in the cadre under the Directorate of Municipal 
Administration as per the Urban Development Department, Government Resolution 
No. MCO-2019/C.No.152/UD-14, dated the 5th August 2020; 


(d) “Commission” means the Maharashtra Public Service Commission; 
(e) “Degree” means degree of a statutory university; 


(f) “Directorate” means the Directorate of Municipal Administration under the 
administrative control of Urban Development Department; 


(g) “Deputy Commissioner, Group-A” means officers holding the post previously 
designated as Deputy Director, Group-A in the cadre under the Directorate of Municipal 
Administration as per the Urban Development Department, Government Resolution 
No. MCO-2019/C.No.152/UD-14, dated the 5th August 2020; 


(h) “Eligibility for promotion” means the eligibility for promotion in accordance with 
the terms and conditions specified for promotion in rules, resolutions or orders issued in 
this behalf by the General Administration Department, from time to time; 


(i) “Government” means the Government of Maharashtra; 


(7) “Joint Commissioner, Group-A” means officers holding the post previously 
designated as Joint Director, Group-A in the cadre under the Directorate of Municipal 
Administration as per the Urban Development Department, Government Resolution 
No. MCO-2019/C.No.152/UD-14, dated the 5th August 2020; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २५, २०२३/माघ ५, शके १९४४ 


(k) “ Limited Departmental Competitive Examination” means the examination 
conducted by the Commission for promotion to the post of Assistant Commissioner, Group-B 
or Chief Officer, Group-B from amongst the employees belonging to the cadres in the 
Maharashtra Municipal State Services in accordance with the rules framed in this regard 
by the Government, from time to time; 


(2) “Maharashtra Municipal State Services ” means the cadres of the posts included 
as per the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships 
State Service (Absorption, Recruitment and conditions of service) Rules, 2006; 


(m) “ Maharashtra Urban Administrative Service ” means the service consisting of 
the posts of Chief Officer, Group-A (Selection Grade), Chief Officer, Group-A and Chief 
Officer Group-B from the Municipal Council Chief Officer Cadre and Joint Commissioner, 
Group-A, Deputy Commissioner, Group-A, Assistant Commissioner, Group-A and Assistant 
Commissioner, Group-B under the Directorate of Municipal Administration. 


(2) The words and expressions used in these rules but not defined shall have the same 
meaning respectively assign to them in the Maharashtra Municipal Corporations Act (Mah. LIX 
of 1949) and the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 (Mah. XL of 1965). 


3. Appointment to the post of Joint Commissioner, Group-A, shall be made by promotion 
of suitable person having eligibility for promotion and having not less than three years regular 
and continuous service on the post of Deputy Commissioner, Group-A or Chief Officer, Group-A 
(Selection Grade) on the basis of common seniority, as per the common seniority list of persons 
holding the said post. 


4. Appointment to the post of Deputy Commissioner, Group-A or Chief Officer, Group-A 
(Selection Grade), shall be made by promotion of suitable person having eligibility for promotion 
and having not less than three years regular and continuous service on the post of Assistant 
Commissioner, Group-A and Chief Officer, Group-A on the basis of common seniority, as per 
the common seniority list of persons holding the said post. 


5. Appointment to the post of Assistant Commissioner, Group-A and Chief Officer, Group-A 
shall be made either,— 


(a) (2) by promotion of suitable person having eligibility for promotion and having not 
less than three years regular and continuous service on the post of Chief Officer, Group-B; or 


(ii) by promotion of suitable person having eligibility for promotion and having not less 
than three years regular and continuous service on the post of Assistant Commissioner, 
Group-B working under the Directorate of Municipal Administration on the date of issue 
of this notification; 


Explanation.—For the purposes of promotion under the said clause (a), two separate 
seniority lists shall be maintained and promotion to the said post shall be in the ratio of 95:05 
of the ratio of promotion provided under rule 7: 


Provided that, after the common seniority list of the persons holding the post of Assistant 
Commissioner. Group-B is exhausted and thereafter, common seniority list of the Assistant 
Commissioner, Group-B and Chief Officer, Group-B to be appointed under rule 6 shall be 
maintained; or 


(6) by nomination from amongst the candidates recommended by the Commission, on 
the basis of result of competitive examination conducted therefor, who fulfills the following 
criteria, namely :— 

(7) Age Limit :— 

(a) Lower Age Limit.- Nineteen years completed. 

(6) Upper Age Limit.- Not more than thirty-eight years of age for the persons 
not belonging to reserved categories and upto forty-three years for the persons 
for the persons belonging to reserved categories. 


(ii) Educational Qualifications:- Degree of a statutory university. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २५, २०२३/माघ ५, शके १९४४ \9 


6. Appointment to the post of Assistant Commissioner, Group-B or Chief Officer, Group-B 
shall be made either,— 


(a) by promotion of suitable person having eligibility for promotion and having not less 
than three years regular and continuous service on the post of Superintendent, Group-B 
(Non-Gazetted) under the Directorate of Municipal Administration; or 


(b) by promotion of suitable person who have completed minimum five years’ service on 
any postin the Services mentioned in Appendix I appended to the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships State Services (Absorption, 
Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 and on the basis of result of the Limited 
Departmental Competitive Examination conducted by the Commission; or 


(2) by nomination of the candidates recommended on the basis of result of the 
competitive examination conducted by the Commission.— 


(i) Education Qualifications :—Degree of statutory university; 
(ii) Age Limit :— 
(a) Lower Age Limit.—Nineteen years completed. 


(6) Upper Age Limit.—Not more than thirty-eight years of age for the persons 
not belonging to reserved categories and upto forty-three years for the persons 
for the persons belonging to reserved categories. 


7. The appointment to the post mentioned in rule 5 shall be made by promotion and 
nomination in the ratio of 75:25, respectively : 


Provided that, if the suitable candidates for appointment by promotion shall not be 
available, then, with the concurrence of the Appointing Authority, the ratio of the appointments 
by promotion and nomination for that recruitment year shall be relaxed and the said posts may 
be filled up by nomination. 


8. The appointment to the post mentioned in rule 6 shall be made by promotion, Limited 
Departmental Examination and nomination in the ratio of 05:20:75 : 


Provided that, if the suitable candidates for appointment by promotion shall not be 
available, then, with the concurrence of the Appointing Authority, the ratio of the appointments 
by promotion and nomination for that recruitment year shall be relaxed and the said posts may 
be filled up by nomination. 


9. While consolidating the seniority lists of two posts, as mentioned in rules 3 or 4, the 
seniority number in the consolidated seniority list shall be determined according to the date 
of appointment on the concerned posts, if the date of appointment of two officers on two posts 
is one and same, the seniority number should first be given to the person who is senior by age. 


10. A person appointed to the post mentioned in rule 5 or 6 by nomination shall be on 
probation for a period of two years. The probation period may be extended upto a maximum 
period of one year. A person shall be required to complete the probation period successfully. If 
a person does not complete the probation period successfully within the stipulated period or is 
not found suitable for the post, then a person shall be liable to be terminated from the service. 


11. A person appointed to the post mentioned in rule 5 or 6 by nomination shall be required 
to complete the training under the Combined Probationary Training Program (CPTP) and pass 
the prescribed Departmental Examination (if any). 


12. (1) A person appointed to the post mentioned in rule 3 or 4 by promotion shall be 
required to pass the Marathi and Hindi languages examinations as per the rules made in that 
behalf by the Government, from time to time, unless he has already passed or has been exempted 
from passing those examinations, before promotion to the said post. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी २५, २०२३/माघ ५, शके १९४४ 


(2) A person appointed to the post mentioned in rule 5 or 6 by nomination shall pass 
the Marathi and Hindi languages examinations as per the rules made in that behalf by the 
Government, from time to time, within the prescribed time limit after appointment, unless he 
has already passed or has been exempted from passing those examinations. He shall not be 
eligible for annual increment or promotion to the next promotional post until he passes those 
examinations. 


13. (1) A person appointed to the post mentioned in rule 3 or 4 by promotion shall possess 
a Certificate of Computer Operations prescribed by rules or orders issued in that behalf by the 
Government, from time to time, unless he has exempted therefrom before promotion to the said 
post. 


(2) A person appointed to the post mentioned in rule 5 or 6 by nomination shall possess a 
Certificate of Computer Operations prescribed by the Government, from time to time, within 
the prescribed time limit after appointment, unless he has been exempted from possessing such 
Certificate of Computer Operations, otherwise he shall not be eligible for annual increment or 
promotion to the next promotional post until he possess the same. 


14. (1) A person recommended for appointment by nomination to the post mentioned in rule 
5 or 6 shall submit a Declaration of Small Family as per the provisions of the Maharashtra Civil 
Services (Small Family Declaration) Rules, 2005 or any other rules, orders or any instruments 
issued in this behalf by the Government, from time to time. 


(2) A person having more than two children on the date of submission of Declaration of 
Small Family shall be disqualified for the appointment in the Government service. 


(3) After appointment of a person in the Government service, if it is proved that he has 
more than two children at the time of appointment or thereafter, then he shall be disqualified 
for continuing on the said post in the Government service. 


15. Theterms and conditions specified by the Government, subsequent to the appointment 
of any Government servant in any rules, orders or resolutions issued by the Government, from 
time to time, shall also be applicable to the Government servant. 


16. A person appointed to the post mentioned in rule 3, 4, 5 or 6 shall be liable for transfer 
anywhere in Maharashtra. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


PRIYANKA KULKARNI-CHHAPWALE, 
Deputy Secretary to the Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


